मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, कोकण यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ :१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.६७/प्रशासन-१ 

दि.०१ ऑक्टोबर, २०२१ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे 
दि. १४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे यांचे 
दि. २५ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी यांचे 
दि. २९ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रायगड यांचे 
दि. ०४ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, कोकण, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे / रत्नागिरी / रायगड 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते दि.२८ फेब्रुवारी, 
२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आताया शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे / रत्नागिरी / रायगड यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील २४२० पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
२७९ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील २१९ पदे अशा एकूण २९१८ पदांना सोबत 
दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून 


दिनांक ०१ मार्च, २०२२ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 


३. दि. 24 नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ 
च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “२०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 
सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०६१७०५०७२३१८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vikram Nivrutti == 


signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
=Government Of Maharashtra, ou=Public Works Department, 


400032, st=Maharashtra, 
12f1b1fd914a87080cb687 1 2dbSefd17f65e69284fe1d3274a3 
5, 


serial i} =10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf5a52755 
h a Mm a adfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.04.06 17:05:32 +05'30' 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
व ष्ट्र 


प्रत :- १ महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 
४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे / रत्नागिरी / रायगड. 
५) कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, ठाणे / रत्नागिरी / रायगड. 
६) वित्त विभाग कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (9) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ oe ae 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ दि.२८/०२/२०२२पर्य | पासून 
S| ळा आणा . aces pane मुदतवाढ देण्यात | दि.३१/०८/२०२२ 
| ved cae दाण्यात र्‍या | आलेल्या अस्थायी । पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये oe eee पदांची 
Hie, ae ee पदांमध्ये झालेली घट इ पदांची 
संख्या 
१ २ 3 8 4 & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०३ 1 शिश 03 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
2 | अधीक्षक अभियंता, ८० शिण शां ८० 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, १२८ a na १२८ 
सा.बां.मंडळ, 
रत्नागिरी 
४ | अधीक्षक अभियंता, ९४ वि ०३ ९१ 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
एकूण ३०५ ee 03 ३०२ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ दि.०१/०३/२०२२ 
अ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ | पासून 
a कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
र अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये । मुदतवाढ द्यावयाच्या 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट पदांची संख्या 
१ २ 3 8 4 & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शकी | ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ | अधीक्षक अभियंता, ५५४ शिंग | = | ५५४ 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, ६१६ शिंग शिक ६१६ 
सा.बां.मंडळ, 
रत्नागिरी 
४ | अधीक्षक अभियंता, ७२२ शिका शिंका ७२२ 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
एकूण १८९३ Le el aes १८९३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पासून : 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ] पर्यंत मुदतवाढ पासून 
4 पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
ree या दि.३१/०८/२०२२ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या वयं मुदतवाढ 
न अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये a 3 पदांची 
कि कि क द्यावयाच्या पदांची 
: झालेली वाढ. झालेली घट संख्या 
संख्या 
१ २ ३ ४ दु ६ 
१ | मुख्य अभियंता na aa शिक शिश 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, कोकण 
२ | अधीक्षक अभियंता, ७१ शश शग ७१ 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
3 | अधीक्षक अभियंता, ५६ | az ५६ 
सा.बां.मंडळ, 
रत्नागिरी 
४ | अधीक्षक अभियंता, ८० शिंगी शकी ८० 
सा.बां.मंडळ, 
रायगड 
एकूण २०७ 1 च cas) 2019 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पारून ग 
पर्यंत मुदतवाढ गोता ee गा मुदतवाढ पासून 
डा पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
en eee दि.३१/०८/२०२२ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या त मुदतवाढ 
न अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये setae 3 पदांची 
या ei द्यावयाच्या पदांची 
i झालेली वाढ. झालेली घट ea 
संख्या 
१ २ ३ ४ दु ६ 
१ | मुख्य अभियंता गि 1 a शिका 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, कोकण 
२ | अधीक्षक अभियंता, ११ | = | aa ११ 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०५ शकी | ०५ 
सा.बां.मंडळ, 
रत्नागिरी 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०२ | र ०२ 
सा.बां.मंडळ, 
रायगड 
एकूण १८ शिक अगा ae १८ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


f&.09/03/2022 
दि.२८/०२/२०२२ । fF.2¢/02/2022 । दि.२८/०२/२०२२ पासून 3 
पर्यंत मुदतवाढ बगत. हह ada तह पासून 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
य आ कय दि.३१/०८/२०२२ 
अ कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ane S पदांची 
यया गवा द्यावयाच्या पदांची 
; झालेली वाढ. झालेली घट नां 
संख्या 
१ 2 3 8 दु रि 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. बिगी 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ | अधीक्षक अभियंता, Yo शिंगे a Yo 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, 943 oo व्या 943 
सा.बां.मंडळ, 
रत्नागिरी 
४ | अधीक्षक अभियंता, १६ शिंका a १६ 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
एकूण २१९ ss = aa 298 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
f&.09/03/2022 
दि.२८/०२/२०२२ । £8.2¢/02/2022 । दि.२८/०२/२०२२ पारून : 
पर्यंत मुदतवाढ Gh ह यत, वतर पासून 
डं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
Mice te दि.३१/०८/२०२२ 
a कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या wit आव 
न अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये es 3 पदांची 
ख्या es द्यावयाच्या पदांची 
क झालेली वाढ. झालेली घट नती 
संख्या 
१ २ 8 4 & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. | शिळ 
प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 
२ | अधीक्षक अभियंता, १३१ aa १४ ११७ 
सा.बां.मंडळ, ठाणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, १२० Oo १५ १०५ 
सा.बां.मंडळ, 
रत्नागिरी 
४ | अधीक्षक अभियंता, ६५ i ०८ 49 
सा.बां.मंडळ, रायगड 
एकूण ३१६ Fo 30 २७९ 


